मिलि. 


0000000000. 


-* 
/ 


डेनी जॉनसन डेविस 
मराठी: अश्‍विनी बर्वे 


य 
िनिनिनिलिधा 
1... 


८ ज<--जा-्जाविश्लोध्श्नाव्विव्यत्राः 


क ही. 


समजून घ्या. प्रेमाच्या लहरीच स्वर्गाची चक्रे फिरवतात, 


प्रेमाशिवाय दुनिया प्राणहीन होईल. 


प्रत्येक वर्षी डिसेंबरमध्ये, तुर्कीच्या कोन्या शहरमध्ये, महान धार्मिक कवी , 
जलालुद्दीन रूमीचा स्मृतिदिन संगीत आणि विशेष नृत्याचा कार्यक्रम सादर 
करून संपन्न होत असे. त्यांच्या अनुयायी, त्यांना "गोल-गोल फिरणारे दरवेशी” 
च्या रुपाने ओळखले जात असत.जगभर ते खूप प्रसिद्ध होते. १२७३च्या 
डिसेंबरमध्ये कोन्यामध्ये रुमीचा मृत्यु झाला आणि इथेच त्यांनी आपली महान 
कविता, "मथनवी“ची रचना केली. 


जेव्हा ते तरुण होते तेव्हापासून लोकांनी रूमीच्या असाधारण क्षमतांना 
ओळखले. एका कहाणीनुसार त्यांचे वडील फारसी कवी अत्तर यांना भेटायला 
घेऊन गेले. अत्तर, "द कॉन्फ्रेस ऑफ द बईस" या मोठ्या कवितेचे लेखक होते. 
वृद्ध अत्तर त्या युवकाकडे प्रभावित झाले आणि त्यांनी रुमीला आपले एक 
पुस्तक भेट दिले. 


एका इतर कहाणीनुसार अकरा वर्षाच्या वयात, रुमी आपल्या 
मित्रांबरोबर आईवडिलांच्या घराच्या छतावर खेळत होते. तेव्हा 
इतर मुलांनी सुचवले की त्यांनी आपले खेळ पुढे खेळत राहिला 
पाहिजे. रूमी म्हणाला की आपल्या घराचा जिना उतरून आणि 
शेजारच्या घराचा जिना चढण्या ऐवजी तो पुढचा घराच्या छतावर 
उडू मारून जायला आवडेल. पण दोन्ही घरांच्या मध्ये खूप अंतर 
होते, म्हणून रुमीच्या मित्रांनी त्याची चेष्टा केली. तो एवढे अंतर 
कसे पार करेल? मित्रांनी रुमीला आपल्या हिंमतीवर सोडून दिले 
होते. जेव्हा मित्र दुसऱ्या छतावर गेले तेव्हा त्यांना रुमीला त्यांची 
वाट बघतांना बघून आश्चर्य वाटले. त्याने हे कसे केले? मित्रांनी 
विचार केला. 


रूमीचा जन्म आज अफगानिस्तान नावाने ओळखल्या 
जाणाऱ्या देशातल्या बल्ख शहरात झाला होता. त्यांचे वडील एक 
प्रसिद्ध धार्मिक व्यक्‍ती आणि एक महान विद्वान होते, आणि 
इस्लामचे पहिले खलीफा - अबू बक्रचे वंशज होते. म्हणून रूमी 
एका कडक इस्लामी शिक्षणाच्या वातावरणात वाढला. जेव्हा ते 
छोटे होते तेव्हा त्यांच्या परिवाराने बल्ख सोडले. कारण तिथे 
मंगोल (युद्धप्रिय लोक) युद्ध करण्याची धमकी देत होते. शेवटी 
दोन वर्षानंतर, मंगोलोंनी बल्ख नष्ट केतरे आणि त्यांनी हजारो 
लोकांची हत्या केली. 


बल्ख सोडल्यानंतर रूमीच्या वडिलांनी आपल्या परिवाराला 
मक्केच्या तीर्थयात्रेला घेऊन गेले. त्यानंतर ते तुर्कीच्या कोन्या शहरात 
स्थायिक होण्याच्या आधी ते पहित्रे दमिश्क आणि अलेप्पोमध्ये काही 
काळ राहिले. नवीन घरात स्थायिक होण्यासाठी कोन्या शहर एक 
आदर्श होते. कारण त्याकाळी मंगोलोंचे हमले खूप दूर होते. याशिवाय 
ते एक असे स्थान होते जिथे इस्लामी जगातले तमाम विद्वान येत 
असत. 


रूमीच्या वडिलांनी लवकरच कोन्यामध्ये एक शिक्षकम्हणून 
आपल्ती जागा तयार केली. त्यावेळ पर्यंत त्यांचा मुलगा मोठा झाला 
होता आणि त्याचे लग्न झाले होते. आणि तो स्वतः एक महान 
शिक्षकाच्या रुपात ओळखला जाऊ लागला होता. 


पण ती वर्षे राजनैतिक हालचालींचे होते आणि खूप लवकर मंगोल 
सैन्य आपला विजयात पुढे गेलरी आणि ती कोन्या शहराजवळ आली. 
त्यावेळी रूमीने आपल्या जीवनातल्या महत्वपूर्ण घटनेचा अनुभव 
घेतला. ती एक अशी घटना होती ज्यामुळे त्यांना नाट्यपूर्णरित्या 
बदलून टाकले. १२४४ साली त्यांची भेट शम्सुद्दीन तबरीज़ी नावाच्या 
व्यक्‍तीशी झाली. ज्यांनी आपत्रे सामान्य जीवन सोडून दिले होते 
आणि ते भटके सुफी झाले होते. सूफी असे मुस्लिम लोक होते जे 
आपल्या सामान्य जीवनाचा त्याग करतात आणि मग ईश्वराचे महान 
रहस्य समजण्याचा प्रयत्न करत आपले जीवन समर्पित करत असत. 


शम्सुद्दीन (अरबीमध्ये त्याचा अर्थ “धर्माचा सूर्य"), एक वेगळे 
आणि असामान्य व्यक्‍ती होते, ते एखाद्या अशा व्यक्‍तीच्या 
शोधात मुस्लिम समाजाच्या विविध भागात भटकत होते, ज्यामुळे 
त्यांना जीवनाचे रहस्याचे ज्ञान प्राप्त करू शकले. शम्सुद्दीन 
यांना चांगले कपडे किंवा चांगले जेवण, पैसे या सांसरिक 
महत्वाकांक्षा ज्याने सामाजिक प्रतिष्ठा मिळेल यात त्यांना रुची 
नव्हती. ते आपल्या मित्रांच्या मताची पर्वा करत नसत. ते रुमी 
पेक्षा दहा वर्षांनी मोठे होते. दोघेही प्रथम कोन्या शहरात एका 
धर्मशाळेत भेटले जिथे गरीब भटके लोक येऊन राहत असत. 


रूमीला शम्सुद्दीनमध्ये एक अशी व्यक्‍ती दिसली, जी इतर 
लोकांपेक्षा विपरित गोष्टीचा स्वीकार न करण्याचे धाडस करू 
शकत असे. ज्यासाठी लोक जास्त प्रयत्न करत असत. सुरक्षा, 
प्रसिद्धि आणि पैसा. त्वरितच, रूमी आपल्या दिवस रात्रीतला 
अधिकांश वेळ शम्सुद्दीनबरोबर गप्पांमध्ये आणि चर्चेत जाऊ 
लागला. लवकरच रुमीने त्या शेख, विद्वान आणि उच्च-वर्गीय 
समाजाचा दौरा करणे सोडून दिले. ज्याचे ते एक सम्मानित 
सदस्य होते. मग आपल्या मित्रासारखा त्यालाही सांसारिक 
गोष्टींमध्ये रस राहिला नाही. 


हे स्वाभाविक होते की रूमीचे जुने मित्र ज्यांच्याबरोबर तो आता वेळ 
घालवत नसे. ते ज्यांच्याबरोबर रुमी आपला वेळ घालवतो त्याची ईर्ष्या 
करू लागले. रुमीचा दुसऱ्या मुलाच्या मनात या अनोळखी व्यक्‍तीच्याबाबत 
कडवटपणा होता, त्या व्यक्‍तीने त्यांच्या कुटुंबात घुसेखोरी केली होती आणि 
त्याच्या वडिलांना हिसकावले होते. शम्सुद्दीन, यांना हे माहीत होते की 
कोन्यामध्ये त्यांच्या उपस्थितीबद्दल आणि रूमीवरच्या त्याच्या प्रभावामुळे 
खूप लोक नाराज होते. कारण काही असो- शम्सुद्दीन यांच्या जीवाला आता 
शत्रूंपासून धोका होता. म्हणून शम्सुद्दीन यांनी अचानक कोन्या 
सोडण्याचा निर्णय घेतला. 


पण, खरंच लेकिन, शम्सुद्दीन घर सोडू शकले? त्याकाळी एका 
लेखकानुसार, जेव्हा रुमी आणि शम्सुद्दीन एका रात्री गंभीर चर्चेत तल्लीन 
होते. तेव्हा दरवाज्यावर थाप पडली आणि शम्सुद्दीन यांना बाहेर बोलावले. 
एक तासभर रूमीने आपल्या मित्राची वात बघितली, पण नंतर त्याला 
संशय आल्यावर त्यांनी स्वतः रात्री दरवाज्याच्या बाहेर पाऊल टाकले आणि 
आपल्या मित्राला नावाने परत परत हाका मारल्या. पण त्यांना काहीच उत्तर 
मिळाले नाही. रूमीने चिंतित होऊन बगीच्याच्या चारी बाजूला तपास केला 
पण त्याचा काहीच फायदा झाला नाही. बाहेर अंधार होता आणि काही 
दिसणे अवघड होते. म्हणून ते परत आत गेले आणि त्यांनी सकाळ 
होण्याची वाट बघण्याचे ठरवले. पण तेव्हा त्यांना त्यातली खरी भयानकता 
कळली जेव्हा त्यांना कळले की शम्सुद्दीन यांना एका व्यक्‍तीने चाकूने 
मारले आणि त्याचे शरीर विहिरीत फेकून दिले होते. ही नृशंस हत्या 
जाहीरपणे रुमीच्या दुसऱ्या मुलाने केली होती. 


रूमी प्रार्थना आणि उपवास करून एक समर्पित जीवन जगत 
राहिला. त्यांनी अनुयारयींना शिकवलं आणि गरीब लोकांना मदत 
केली. त्यांनी आपल्यासाठी काही मागितलं नाही, पण त्यांनी नेहमी 
इतर गरिबांसाठी ते कोन्या शहरातल्या श्रीमंत आणि शक्तिशाली 
लोकांकडून मदत घेत असत. जेव्हा त्यांच्या स्वतःच्या घरात खायला 
काही नसे, तरी ते प्रसन्न असत आणि म्हणत: “आज आपलं घर 
संतासारखे आहे.” 


रूमी आपला अधिकांश वेळ ध्यान करण्यात घालवत असे. त्यांनी 
स्वतःला कमी झोपण्याची आणि तेवठेच खाण्याची सवय लावली 
जितके त्यांच्या शरीराला आवश्यक आहे. उन्हाळ्याच्या दिवसात 
आपल्या मित्रांबरोबर आणि अनुयायीबरोबर शहराच्या बाहेर सहलीला 
जाणे आणि ग्रामीण भागात शांततेने फिरणे आणि पवन-चक्कीचा 
मधुर ध्वनीचा आनंद घेण्यात त्यांना खूप मजा येई. 


याच काळात रुमीची चलबी नावाच्या व्यक्‍तीशी घनिष्ठ मैत्री 
झाली. चलबी, कोन्याचा एक व्यापारी होता आणि रुमीला अनेक 
वर्षापासून ओळखत होता. त्याने रुमीला त्याच्या शिकवणीचे पुस्तक 
लिहण्यास तयार केले होते. त्या पुस्तकामुळे रूमीच्या अनुयायींना 
आणि पुढे येणाऱ्या पिढीला लाभ होईल. त्या कात्रपर्यंत रुमीचे शिष्य 
इतर फारसी कवींच्या लेखांचे अध्यन करत असत. 


रूमीने आता आपला मित्र चलबीला विशाल रचना 
ऐकवली. जिला "मथनवी“ नावाने ओळखले जाते. हे 
कवितेचे एक पुस्तक आहे ज्यात कमीत कमी सहा खंड 
आहेत आणि जवळजवळ 3०,००० ओळी आहेत. चलबी, 
रुमीकडून ऐकलेल्या सर्व ओळी लिहून घेत असे. तेव्हा ते 
दोघं एकतर घरात एकत्र बसलेले असत, किंवा रस्त्यावर 
चालत असत,किंवा कुठेही असत. मग त्या ओळी दुसऱ्यांदा 
वाचल्या जाई, आणि त्यांच्यात सुधारणा केल्या जात. आज 
"मथनवी" पूर्ण जगात मूळ फारसीत आणि अनेक 
भाषांमध्ये अनुवादित होऊन वाचली जाते. आज ते कवितांचे 
सगळ्यात महत्वाचे पुस्तक म्हणून ओळखले जाते. 


१२७३ मध्ये रुमी आजारी पडले आणि डॉक्टरांना 
त्यांच्या आजाराचे निदान झाले नाही. हळूहळू ते अशक्त 
होत गेले आणि लवकरच कळले की ते आता ठीक होणार 
नाही. चारी बाजूने लोक त्यांना श्रद्धांजली देण्यासाठी आले. 
आपल्या मृत्यु-शय्यावर पडलेले असतांना त्यांनी स्वर्ग 
आणि पऱ्यांच्याबाबत कवितांचा पाठ करून भेटायला 
येणाऱ्यांचे सांत्वन केले. 


आपल्या सर्वात प्रसिद्ध कहाणीतल्या एका कहाणीत रुमीने दाखवले 
की मृत्यूला कोणत्याही प्रकारे टाळू शकत नाही. एक दिवस पैगंबर, राजा 
सुलैमान, आपबसले होते, जेव्हा अली नावाच्या एका व्यक्‍तीने त्यांना 
सिंहासनावर बसलेले बघितले. त्याचा चेहरा घाबरून एकदम पांढरा पडला 


होता. 
“काय झालं?" सुलेमानने विचारले. 


"महामहिम," त्या माणसाने थबकत म्हटले. “मी आत्ता आत्ता मृत्यूचा 
दूत बघितला, आणि तो माझ्याकडे खूप विचित्रपद्॒धतीने बघत होता. तो 
मला डिवचत होता. महामहिम, तुम्ही मना मदत करायला हवी.” 


“पण मी काय करू शकतो?” 


“हवेला आज्ञा द्या की तिने मला हिंदुस्थानला घेऊन जावे. कदाचित 
तिथे मी शरण जाऊ शकेल.” 


सुलेमानने श्वास सोडला, कारण त्यांना माहीत होते की अलीला 
मृत्यूचा दूत दिसण्याला अर्थ होता. पृथ्वीवरील त्याचा काळ संपला होता. 
त्याला लपण्यासाठी कोणतीच जागा नव्हती. तरीही अल्ली त्यांचा मित्र 
होता, म्हणून त्यांनी हवेला त्याला हजारो मैल दूर घेऊन जाण्याची आज्ञा 
केली.जिचे पालन झपकन झाले. 


त्या संध्याकाळी सुलेमानने मृत्युच्या दुताला बोलावले. “मला सांग,” 
त्यांनी विचारले, “तू माझा मित्र अलीला इतक्या विचित्र पद्धतीने का 
बघितले.” 


"महामहिम (हे विसरू नका की पैगंबर, पऱ्यांच्या तुलनेत देवाच्या जास्त 
जवळ असतात.) मला काल सकाळी सांगितले गेले की या माणसाचे पृथ्वीवरचे 
आयुष्य, हिंदुस्थानात समाप्त झाले होते. आणि मला त्या आत्माला स्वर्गात 
घेऊन जाण्याची आज्ञा केली गेली होती. कल्पना करा मला तेव्हा किती 
आश्चर्य वाटले असेल. जेव्हा आज सकाळी मी तुमच्या दरबारात श्रद्धांजली 
अर्पण करण्यासाठी आलो आणि मी त्या व्यक्‍तीला समोर उभे बघितले. माझे 
विचित्र वागणे मला पडलेल्या कोड्याचे कारण होते. तो माणूस ज्याचा आत्मा 
मला हिंदुस्थानातून घेऊन जायचा होता. तो आपल्या समोर न्यायालयात कसा 
उभा असू शकतो? तसे या मोठ्या कहाणीला थोडक्यात सांगू इच्छितो कि मी 
आत्ता आत्ता स्वर्गातान आलो आहे आणि तुम्हांला हे ऐकल्यावर बरं वाटेल की 
अली तिथे सुरक्षित आहे.” 


सुलैमानला तेव्हा समजले कि पृथ्वीवरची कोणतीही शक्‍ती, स्वतः पैगंबर 
यांची ताकद सुद्धा मनुष्याला त्याच्या भाग्यापासून किवा मृत्यूपासून वाचवू 
शकत नाही. राजाला समजले की परमेश्वराची इच्छा कधी टाळली जाऊ शकत 


नाही. 


र 


"मथनवी" शिवाय रूमी यांच्या इतर लेख, अनेक कहाण्या आहेत ज्यात 
आनंदमय ज्ञान आहे. त्यातल्या काही कहाण्या जनावरांच्याबद्दल आहे, कारण 
इतर महान इस्लामी विचारवंतासारखे, त्यांनी पण शास्त्रीय पुस्तक "कल्रिला 
वा डिमना" मधल्या त्या कहाण्या वाचल्या होत्या. या कहाण्यांमध्ये जीवनाच्या 
सत्याबद्दल सांगण्यासाठी जनावराचा उपयोग केला जात असे. रुमी लिहतात: 


"उदाहरणासाठी, समजा की तुम्ही आपल्या कुत्र्याच्या गळ्यात 
सोन्याची कॉलर बांधली आहे. तुम्ही त्याच्या गळ्यात सोन्याची कॉलर 
जरूर बांधली आहे पण तुम्ही त्याला एक शिकारी कुत्रा समजणार नाही. 
एका शिकारी कुत्र्यामध्ये विशेष गुण असतात, जरी त्याच्या गळ्यात 
सोन्याची कॉलर बांधा किंवा तारेचा तुकडा बाधा. बिलकुल त्याचप्रकारे 
एखाद्या माणसाने महाग अंगरखा आणि पगडी घातली म्हणजे विद्वान 


होत नाही.” 


रूमीच्या सर्व महान कवितांमध्ये प्रत्येक प्राणी आणि पक्ष्याचे स्थान 
आहे. उंट जगातल्या त्या भागातले दळणवळणाचे मुख्य साधन होते. 
म्हणून उंट निश्‍चितपणे आपल्यावर स्वार झालेल्या व्यक्तीचा आवाज 
ऐकतो. आणि त्याला आपले गायन पुढे गाण्यास प्रोत्साहन करतो. अनेक 
कहाण्यामध्ये कुत्री आणि मांजर मुख्य पात्र म्हणून येतात.एकात मांजराला 
पोल्रीस दाखवले आहे, जी जागते आणि आपल्या कर्तव्यात कसूर करत 
नाही. ती घर उंदरांपासून मुक्‍त ठेवते. कुत्र्यांना कधी-कधी पुरुषांची उपमा 
दिल्ली जाते. रुमी म्हणतात की कुत्रा झोपून आणि सोन्याने समाधानी होत 
नाही, कारण त्याला आशा असते की कधी कधी त्याला खायला जरूर 
मिळेल. कुत्रा खायला मागतांना आपली शेपूट हलवतो. जेव्हा अधिकांश 
लोक देवाजवळ काही मागतांना काहीही कष्ट करत नाही. “मग तुम्ही 
लोक पण आपली शेपटी का हलवत नाही? रुमी लोकांना विचारतात. 


रूमी, सिंह, कोल्हा, गिधाडे आणि गाढवांचा उपयोग करून काही 
स्थितींचे चित्रण करतात, ज्यात माणूस स्वतःला बघतो. रुमी हे 
दाखवण्यासाठी ते किती चतुर आणि मेहनती आहे, मधमाश्या आणि 
मुंग्या (दोन जीवांवर कुराणात अध्याय आहे.) अशा छोट्या आणि 
सगळ्यात तुच्छ जीवांची उपमा देतात. 


रूमी विभिन्न प्रकारच्या पक्ष्यांच्याबाबत लिहतात. कोकीळचा 
आवाज सुंदर, पोपट माणसाच्या आवाजाची नक्कल करण्यात यशस्वी 
होतो, आणि गरुडाला शिकार करण्यासाठी लोक पाळतात आणि 
प्रशिक्षित करतात. मोर जो गर्व आणि अहंकाराचे प्रतिक आहे. मग 
कोंबडा आहे, जो लोकांना सकाळी प्रार्थनेसाठी उठवतो यासाठी त्याची 
प्रशंसा केली जाते. 


रूमीच्या बाबत एक कहाणी सांगितली जाते कि ते एका 
तलावाजवळ बसून ध्यान करू इच्छित होते. पण ते बेडकाच्या कर्कश 
आवाजाने त्रासले होते: “जर तुझ्याजवळ सांगण्यासारखे चांगले 
असेल,” रुमी बेडकाला म्हणाले, “तर तू जरूर सांग - नाहीतर ऐक.” 
त्यानंतर बेडूक शांत बसले. 


खरेतर रूमीने प्राण्यांचे सांगितलेले किस्से खूप मनोरंजक आहेत, 
पण त्यात नेहमी एक संदेश असतो. एक दिवस सिंहाचे एक पिल्लू 
एकटे भटकत राहिले, मग तो हरवला आहे असे त्याला वाटले. त्याने 
इकडेतिकडे बघितत्रे पण त्याला त्याचे आई वडिल किवा इतर सिंह 
कोणीच दिसले नाही. मुळातच सिंह असल्याने तो घाबरला नाही आणि 
ते दुपारच्या उन्हात झोपले. उठल्यावर त्याने आपले डोळे चोळले तेव्हा 
त्याच्या भोवती मेंढ्याचा कळप त्याला दिसला. 


“म्यां म्यां!“ मेंढ्यांनी त्याला अभिवादन केले. आणि चुकलेले पिल्लू 
अजून एवढे लहान होते की त्याला समजले नाही की तो एक सिंह 
आहे, त्याने स्वतःला मेंढी समजले. 


“म्यां म्यां!“ म्हणत सिंहाच्या पिल्लाने मेंठ्यांना अभिवादन केले 
आणि तो त्यांच्या बरोबर खेळू लागला आणि मस्ती करू लागला. 


दिवस जात राहिले आणि सिंहाचे पिल्लू मेंढ्या -बकऱ्याबरोबर राहू 
लागला. तो उड्या मारी, मजेत तो त्यांच्या बरोबर खेळे,हसे.पण त्याला 
म्यां म्यांच्या शिवाय त्यांचे इतर शब्द समजत नसत. वाघाच्या 
पिल्लाच्या लक्षात आले की तो मेंढ्यापेक्षा वेगाने धावू शकतो, अधिक 
दूरचे बघू शकतो आणि उत्तम ऐकू शकतो. पण ते पिल्लू नेहमी भुकेले 
राहत असे, त्याला घास खातांना मजा येत असे, पण मासासारखे इतर 
भोजन उपलब्ध नव्हते. 


कधी-कधी दूरच्या एखाद्या आवाजाने मेंढ्या घाबरून पळत असत, तेव्हा 
सिंहाच्या पिल्लावर काहीच परिणाम होत नसे.एका सकाळी जेव्हा मेंठ्या चरत 
होत्या, तेव्हा जवळच्या जंगलातून एक आवाज आला. 

मेंढ्यांनी आपले कान उभे केले आणि सिंहाचे पिल्लू आपल्या डोळयांची 
उघडझाप करत नाही तोच मेंढ्या पळाल्या. मेंढ्यांच्या कळपाजवळ एक सिंह होता. 
सिंहाच्या पिल्लाने मनातल्या मनात विचार केला की सिंहाला मेंठ्या का घाबरत 
असाव्यात? 

“म्यां म्यां!” त्याने सिंहाजवळ उडी मारत म्हटले. 

“डरकाळी!“ सिंहाची जोरदार डरकाळी छोट्या पिल्लाने ऐकत्री. 

“माझ्याबरोबर चल,” सिंहाने पिल्लाला आज्ञा केली आणि मग तो 
त्याच्याबरोबर चालू लागला. काहीवेळाने ते एका तलावावर पोहचले. 

“पाण्यात आपला चेहरा बघ,” सिंह किनाऱ्यावर उभा राहत म्हणाला आणि 
पाण्यात बघण्याचा आदेश पिल्लाला त्याने दिला. “तू सिंह आहेस, सिंहाचा बच्चा, 
सिंहाचा पणतू. मेंढ्याचा नाही.आता माझ्याबरोबर डरकाळी फोड. डरकाळ! 

“म्यां-म्यां.!" 

“डरकाळी!" 

“म्यां म्यां!!" 

“डरकाळी!" 

“ही उत्तम आहे.." 

तुला माहीत आहे डरकाळी खूप चांगली होती. सिंहाच्या पिल्लाला जाणवले कि 
त्याच्यात परत उर्जा वाहत आहे.मेंढ्यासारखे म्यां म्यां करणे ठीक होते पण 
त्याच्यासाठी डरकाळी इतके चांगले काही नव्हते. आता त्याला कळले की तो 
मेंढ्याचा नाही तर सिंहाचा बच्चा होता. 


“आता मी तुला तुझ्या आईवडिलांकदे परत घेऊन जाईन. आणि हे 
विसरू नकोस की तू कोण आहे. सिंह प्राण्यांचा राजा असतो. तू 
मेंठ्यासारख्या म्यां म्यां करतो याचा अर्थ असा होत नाही कि तू विसरून 
गेला तू कोण आहेस ते. 


अशा प्रकारे रुमी सिंहाच्या पिल्लाच्या कहाणीचा उपयोग हे 
दाखवण्यासाठी करतो की माणूस केवळ तेव्हाच खुश होऊ शकतो जेव्हा तो 
स्वतःच्या प्रती खरा राहिल. 


रूमीला मांजरांचा विशेष छंद होता. असे म्हटले जाते की त्यांच्या 
मृत्यूनंतर त्यांच्या मांजराने काही खाण्यास नकार दिला आणि एका 
आठवड्यानंतर तिचाही मृत्यू झाला. रुमीच्या मुलीने मांजराला आपल्या 
वडिलांच्या कबरीजवळ दफन केले. 


१७ डिसेम्बर १२७३ला सूर्यास्ताच्या वेळी रुमीचा मृत्यू झाला. त्यांच्या 
अंत्ययात्रेत न केवळ मुस्लिम लोक होते तर यहूदी आणि स्त्रिचचिन पण 
मोठ्या संख्येने सामील होते. कारण रूमीने नेहमी इतर धर्माचा आदर केला 
होता. आज त्यांचा मृत्यू होऊन सातशे वर्षे होऊन गेली तरीही लोक त्यांना 
जगातला महान कवी आणि संतामधला एक समजतात आणि स्मीच्या 
मकबराचे दर्शन करण्यासाठी कोन्याची यात्रा करतात. 


समाप्त 


